श्री. राजीव चव्हाण, fasts वरिष्ठ विधीज्ञ (Special 
Counsel), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची वकील 
फी मंजूर करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०२२/(प्र.क्र.१२१)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०९ डिसेंबर, २०२२ 


१) विधी व न्याय विभागाचे पत्र क्र. ६२२-२०२२/ई, दि. २७.०९.२०२२. 

२) शासन पत्र क्र. संकीर्ण -२०२२/(प्र. क्र.१२१/खारभूमी , दि. ०२.०९.२०२२ 

3) श्री. राजीव चव्हाण, विशेष वरिष्ठ विधीज्ञ (Special Counsel), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 
मा. सचिव (जलसंपदा) यांना पाठविलेले दि. ०७.०९.२०२२ रोजीचे पत्र. 

४ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनिमय, दि. १६.०६.२०१७. 


प्रस्तावना:- 

रिट याचिका क्र. ४०४/२०१३ तसेच जनहित याचिका क्र. ६३/२०१२ संदर्भात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी 
श्री. राजीव चव्हाण, विशेष वरिष्ठ विधीज्ञ (Special Counsel), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची संदर्भाधीन पत्र क्र. १ 
च्या अनुषंगाने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्यानूसार श्री. राजीव चव्हाण, विशेष वरिष्ठ विधीज्ञ (Special Counsel) 
यांना कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या दि. ०७.०५.२०२१ च्या पत्रान्वये विशोष वरिष्ठ विधीज्ञांना अदा 
करावायच्या फीचे स्वरुप कळविले असता, श्री राजीव चव्हाण, विशेष वरिष्ठ विधीज्ञ (Special Counsel) UM} rear 
दि. ०७.०९.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सदर वकील फी बाबतच्या देयकास खालीलप्रमाणे अनुमती दर्शविली आहे, "In 
case of separate hearings taking place in the said two matters. | shall be entitled for separate set of fees 
on the same 5086". त्यानुषंगाने, श्री. राजीव चव्हाण, विशेष वरिष्ठ विधीज्ञ (Special Counsel), मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

रिट याचिका क्र. ४०४/२०१३ तसेच जनहित याचिका क्र. ६३/२०१२ संदर्भात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी व 
प्रकरण अंतिम निकाली काढण्यास्तव आव्यक त्या सर्व कार्यवाहीकरीता श्री. राजीव चव्हाण, विशेष वरिष्ठ विधीज्ञ 
(Special Counsel), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांना अदा करावयाच्या फीचे स्वरुप पुढीलप्रमाणे आहे. 


1 Per effective hearing in a matter Rs. 2,00,000/- 

2 Per non effective hearing ina matter | Rs. 50,000/- 

3 Per Conference in a matter Rs. 25,000/- 

4 Settling of Draft etc. Rs. 50,000/- (per draft) 


उपरोक्त नमूद फो स्ट्रक्चर, "जर दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी वेगवेगळी झाल्यास त्या दोन्ही सुनावणींसाठी 
वेगवेगळी प्रभावाने लागू राहील. इतर वेळी एकत्रित सुनावणीसाठी एक संच शुल्क (one set of fees) लागू राहील." 

तरी उपरोक्त प्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्रमांक आय-५-४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली 
खर्च-१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०४), विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग 
भांडवली अंशदान (वेतन) (०४) (०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) ३२- 
अंशदाने (४७०१ आय १८९) या लेखाशीर्षातून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२२/(प्र.क्र.१२१)/खारभूमी 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उप विभाग अ.क्र.४९ 
नियम क्र. १६६-अ अन्वये व संदर्भ क्र. ४ येथे नमूद शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागांना प्राप्त असलेल्या 
अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१२०९१७११२२२४२७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SUSHMA Ser er णी 


(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई ३२ यांचे स्वीय सहायक. 

२. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा विभाग), मंत्रालय, मुंबई ३२ यांचे स्वीय सहायक. 

३. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ यांचे स्वीय सहायक. 

४. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ यांचे स्वीय सहायक. 

५. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ यांचे स्वीय सहायक. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र - १, मुंबई 

७. कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

८. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई 

१०. श्री. राजीव चव्हाण, विशेष वरिष्ठ विधीज्ञ (Special Counsel), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
चेंबर - १४६, मित्तल कोर्ट, सी विंग, विधानभवन समोर, नरीमन पॉइंट, मुंबई ४०० ०२१ 

११. खारभूमी कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


